राज्यात अपघात, आत्महत्या व बेवारस (अर्भक/मृतदेह) 
इ. प्रकरणात जन्म व मृत्यू नोंदणी करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण १११९/प्र.क्र.११४/पोल-८ 
दुसरा मजला, मुख्य इमारत, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १८ मार्च, २०२० 


परिपत्रक 

राज्यात अपघात, आत्महत्या व बेवारस (अर्भक/ मृतदेह), इत्यादी प्रकरणात केंद्र शासनाच्या जन्म व मृत्यू 
नोंदणी अधिनियम १९६९ व महाराष्ट्र जन्म-मृत्यू नोंदणी नियम २००० नुसार करण्यात येते. केंद्र शासनाच्या सदर 
अधिनियम अंतर्गत कलम cs) मधील तरतुदी नुसार se प्रकारच्या जन्माच्या अथवा मृत्यूची नोंद 
पोलीसांमार्फत देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. 
2. केंद्र शासनाच्या जन्म व मृत्यू नोंदणी अधिनियम १९६९ मधील कलम ८(१)(ड) ची तरतुद खालीलप्रमाणे 
आहे. 

“(ड) सार्वजनिक ठिकाणी परित्यक्‍त अवस्थेत आढळलेले नवजात अर्भक किंवा मृतदेह यांच्या संबंधात 
खेडेगावच्या बाबतील मुखिया किंवा अन्य तत्सम अधिकारी आणि इतरत्र पोलीस ठाण्याचा हुकुमतदार अधिकारी, 

परंतू, ज्या व्यक्‍तीला असे अर्भक किंवा मृतदेह आढळून येईल, किंवा जिच्या ताब्यात असे अर्भक किंवा 
मृतदेह देण्यात येईल त्या व्यक्‍तीने पूर्वोक्त अशा मुखियाला किंवा अधिकाऱ्याला ती गोष्ट कळवली पाहिजे.” 
३. या प्रकरणी सदर अधिनियमातील उपरोक्त तरतूद लक्षात घेता, जन्म-मृत्यू नोंदणीसाठी आवश्‍यक 
असणारा विहित नमूना क्र. १ व २ मध्ये (नमून्याची प्रत सोबत जोडली आहे) ज्या ठिकाणी sa प्रकारच्या घटना 
घडतात. san ठिकाणच्या स्थानिक निबंधक, जन्म-मृत्यू यांना घटनेची माहिती विहित नमून्यात पोलीसांनी देणे 
बंधनकारक राहील. ग्रामीण भागासाठी ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत आणि इाहरी भागासाठी मुख्याधिकारी/प्रभाग 
अधिकारी/ वैद्यकिय अधिकारी हे जन्म-मृत्यू निबंधक नियुक्‍त केळे आहेत. 
४. त्याशिवाय जन्म-मृत्यूच्या मूळ नोंदी उपलब्ध नसल्यास (उदा.पूर येणे, आग लागणे, निबंधकाकडील 
नोंदवह्या नष्ट होणे, जीर्ण होणे, इ.) याबाबत द्यावयाच्या प्रमाणपत्राबाबत घटनेच्या खात्रीसाठी संबंधित परिक्षेत्रातील 
पोलीस यंत्रणेने सहकार्य करावे. 
५. उपरोक्त नमूद केल्यानुसार सदर प्रकरणी आव्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना सर्व पोलीस आयुक्‍्त/ 
सर्व पोलीस अधीक्षक यांनी आपल्या अधिपत्याखालील पोलीस ठाण्यांना तातडीने देण्यात याव्यात. 
६. सर्व पोलीस घटक प्रमुखांनी सदर सूचनांची अंमलबजावणी त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयामार्फत 
होते किंवा कसे, याबाबत वेळोवेळी देखरेख (Monitoring) ठेवावी. तसेच, सदरच्या सूचना सर्व पोलीस स्टेशनचे 


प्रभारी अधिकारी यांच्या तात्काळ निदर्ठानास आणाव्यात. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण १११९/प्र.क्र.११४/पोल-८ 


७. सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिध्द 


करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२००३१८११०९३९५६२९ असा आहे. शासन परिपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


shtra, 
\6ebdc57 1ea6a 


Digitally signed by Sudhakar Dhondu Pawar 
DN: c=IN ment Of Ma 
100९-4९ a 
1257420609f4d474c: 
1301 Sct 


Sudhakar i eee 
चाहत हत Uae गह Dhondu Pawar यावा 


Date: 2020.03.18 13:18:22 +05'30° 


(सु. धों. पवार ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) पोलीस महासचांलक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२) सर्व पोलीस आयुक्‍त 
३) सर्व पोलीस अधीक्षक 
प्रत - माहितीसाठी 
१) अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
२) प्रधान सचिव (विशेष) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
३) सह सचिव (पोल-८) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
४) उप सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग/कु.कु.,जी.टी.हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स, मुंबई 
4) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


(जन्माचा अचूक दिवस, महिना व वर्ष भरावे. उदा. १/१/२०००) 


क्र. १ 
(नियम क्रमांक ५ पहा.) जन्म अहवाल नमुना 
कायदेशीर माहिती सांख् न की si ती ‘ व 
हा भाग जन्म नोंदवही म्हणून कायमस्वरूपी जतन करावा या भागाची माहिती कापून पुढील संकलनासाठी पं.स./न.पं./न.पा./म.न.पा./के. बोर्डाकडे पाठविण्यात यावी. 
(माहिती देणाऱ्याने खालील रकाने भरावेत.) + (माहिती देणाऱ्याने खालील रकाने भरावेत.) (माहिती देणाऱ्याने खालील रकाने भरावेत.) 
जन्म दिनांक_................................“ 000१0 २१0२११२१२१ा)0१0१)१0१॥१0)0)!२१0ी?0 8 पी चया 
( १ ) | न ( १ ० ) आईचे नेहमीचे राहण्याचे ठिकाण ८०००००००५१००००००००००००००००००९ ( ९ द ) आईचे लग्नाच्या वेळचे वय - 
( 2 ) लिंग sdesdanoneucessdsucevecsoneseseanatisdenesse suecoones sesusabdsecoosusennsesssacesnsonvonesseutersastnnce ७७ बक theres ln’? eit (जेथे आई नेहमी राहते ते ठिकाण, जेथे प्रसूती झाली त्यापेक्षा वेगळे (जर दोनदा aA झालेले असेल तर पहिल्या लग्नाच्या वेळचे 
le Siena Ee कक आ असू शकेल.) वय लिहावे.) फिका 
(३) बाळाचे नाव a We (१७) वेळी आईचे वय of 
(४) वडिलांचे संपूर्ण नाव ""॥॥॥॥॥0000000?४)?५;?शि?२११0॥0१॥0॥॥7 0)! (ब) गाव आहे का शहर आहेर (१८) एकूण जिवंत 5 ची 
( १ ) गाव ( २ ) शहर संख्या” .८८८८८*०००००८८०५००००००५०११०००-५ (at खेपेचे अपत्य धरुन) 


न | 


|] 
1 


(क) घरी काइतर ठिकाणी 


| 
| | (११) कुटुंबाचा धर्म : प्रसूती (क) मध्ये झाली असल्यास कोणी केली * 
i 


(१) हिंदू (२) मुस्लीम € (a) ख्रिश्‍चन (क-१) डॉक्टर, नर्स, प्रशिक्षित दाई 
(४) इतर धर्म (्माचे नाव लिह्मवे) 1111111000 (क-२) पारंपारिक दाई 


a |[(२०) 
(जी इयत्ता/पदवी पास होऊन पूर्ण केली असेल ते शिक्षण लिहवे.) क 


| (१३) आईचे शिक्षण ७८८८००००००८००८०८००००००५००००००५०००००००९०००५०५०00५000000000१000१ (२१) जन्माच्या वेळी बाळाचे वजन त्य काच 


(जी इयत्ता/पदवी पास होऊन पूर्ण केली असेल ते शिक्षण लिह्मवे.) (वजन किलोग्रॅम मध्ये) 


। (१४) वडिलांचा व्यवसाय/नोकरी "1111111001 (२२) गरोदरपणाचा कालावधी een 
| 


(जर नसेल तर निरंक लिहावे.) (आठवडयात) 


. . 
| | (१५) आईचा व्यवसाय/नोकरी 1111111110 (नमूद रकाने पूर्ण भरून झाल्यावर डावीकडील स्तंभात माहिती देणाऱ्याने 


(जर नसेल तर निरंक लिहावे.) सही करावी.) 
निबंधकाने भरावयाची माहिती 


मनला (amar ह ee kee a a | ae 
ies aa asda TITTIES दिनाक... मानल 


क्ट याची लिंग * (१) पुरूष (रे) स्त्री (३) तृतीयपंथी 


ततका [________ _________] जन्माचे ठिकाण (अ) रूग्णालव (ब) घर॒ (क) इतर 


॥ केलेय [1 निबंधकाचे नाव, सही व शिक्का 


' a rc. 
टीप : * योग्य त्या ठिकाणी १” खूण करावी. Cc 


मृत्यू अहवाल TPA Hi. २ 
ख्यिकी माहिती 


या भागाची माहिती कापून पुढील संकलनासाठी पं.स./न.पं./न.पा./म.न.पा./कॅ. बोर्डाकडे पाठविण्यात यावी. 
| (माहिती देणाऱ्याने खालील रकाने भरावेत.) (माहिती देणाऱ्याने खालील रकाने भरावेत.) 
| ( १ १ ) मृत नी चे ने पी चे चे टू. ५०९००००००००००००००००००- ( १ ५ ) मृत्यूचे वैद्यकीयदृष्टया प्रमाणित आहे का ? * 
(हे ठिकाण मृत्यूच्या ठिकाणापेक्षा वेगळे असू शकेल.) (अ) आहे (ब) नाही 
(अ) गाव/शहराचे नाव *०५५>०००*****०००*०>०*००५>०>****>*****>*************«* रर a a 
(१६) रोगाचे नाव किंवा नेमके कारण 
(ब) गाव आहे का शहर आहे * ह sili ESS eee 
(१) गाव (२) शहर (वैद्यकीयदृष्टया प्रमाणित आहे किंवा नाही याच्याशी संबंधित नाही.) 
- वेल 121112 नसन 7 | | 
(५) saa oad qe मोबा न. no VI 3, na one, (१७) मृत व्यक्ती स्त्री असेल व मृत्यू गरोदरपणी, प्रसूतीच्या 
वडिलांचा आधारकार्ड क्र. (असल्यास ॥। (ड) जिल्ह्याचे चाव 1110000000 दरम्यान किंग] प्रसूतीनंतर झाला तर खालीलपैकी एका 
य वा | i ie पर्यायावर ४/अशी खुण करावी. 
: क oN. Dermal Sone 1 hee” अ) गरोदरपणी ब) प्रसुतीच्या वेळी क) प्रसुतीनंतर ६ आठवडयात 
(१२) कुटुंबाचा धर्म fs 
(१) हिंदू (२) मुस्लीम (३) (१८) सिगारेट, विडी किंवा तत्सम पदार्थांचे व्यसन होते का?* 
(४) इतर धर्म (धर्माचे नाव लिहावे) ७००००००००००००००- 1000070" अ) होय ब) नाही 
tet कमी असेल तर जय React य एख 4 असल्यास वित Ga 5 rience 
i) स यक वी... 1 (देवे) TETRIS खाण्याचे re होते काई 
pienso ei SS. SS | facnderacewied?) अ) होय ब) नाही 
| (८) मृत व्यक्तिचा कायमचा क त कळाया न ! असल्यास किती वर्षे त कटक ey PNR 
क. 1 : _— es ne ona 
मृत्य वि पैकी योग्य त्या ठिकाणी ५” अशी खुण करावी व त्यामध्ये माहिती भरावी.) । il | अ) होय ब) नाही 
Se ee तनमन मनवकवनामीनोताममहेड न 40:- ह मलवा. (१) वैद्यकीय संस्था असल्यास किती वषे... 1. टि 
(२) या व्यतिरिक्त इतर वैद्यकीय सेवा (२१) दारु किंवा तत्सम उत्तेजक पदार्थांचे व्यसन होते का?* 


अ) होय ब) नाही 
असल्यास किंती वर्षे"... व 


(नमूद रकाने पूर्ण भरून झाल्यावर डावीकडील स्तंभात माहिती देणाऱ्याने सही करावी.) 


(३) वैद्यकीय सेवा मिळाली नाही. 


